शुद्धिपत्रक-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कनिष्ठ 
महाविद्यालयामधील शिक्षकांची शौक्षणिक व 
व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०७/०२/२०१९ 


शुद्धिपत्रक - 


वाचा येथील शासन निर्णय दि.०७.०२.२०१९ मधील परिशिष्ट "अ" ते "ड" अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. सुधारित परिशिष्ट "अ" ते "ड" सोबत जोडल्याप्रमाणे आहे. 


2. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२५१७३४५८७७२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Swapnil Yashwantrao K 


H DN: c=IN, ht =School 
Swapnil YaSHWaANtrao Esucsion snsspore Deparment क, 
1 2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b227 1dd1361e9daca04bi 
Ka pa d n IS 6c6776fa9545e2476799d, ‘Swapnil Yashwantrao Kapadni 


Date: 2019.02.25 17:54:03 +05'30' 


(स्वप्निल कापडणीस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४ मा. मंत्री (झाळेय शिक्षण ) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 


५) मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 
६) मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, 


७) मा. विधान परिषद/विधान सभा सदस्य (सर्वी, विधान भवन, मुंबई. 
८) मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
९) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
qo) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (सर्व) मंत्रालय,मुंबई. 
११) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, पुणे. 
93) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
१६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
१७) विभागीय आयुक्‍त (महसूल विभाग) सर्व 
१८) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१९) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२१) मुख्य अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद (सर्वी 
२२)सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
२३) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
) 
) 
) 


२४) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 
२५) शिक्षण निरिक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 
२५) निवड नस्ती (टिएनटी-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक शा.शि. व क्री. वि. क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वी या वर्गासाठीचे 
सर्व विषय 


परिशिष्ट “अ 
अध्यापनाचे विषय इयता १लीते५वी या वर्गांसाठी शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता 
इयत्ता १ली ते ५ | मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५०% गुणांसह उच्च माध्यमिक (किवा समकक्ष )परीक्षा 


उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा 
उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो) 

किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणातील (B.El.Ed.) परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५०% गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (विशोष शिक्षण) 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 

किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त मंडळाची 
किमान ४५% गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त 
संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षांची पदविका परीक्षा ().1.£0.) उत्तीर्ण (त्यास 
कोणतेही नाव असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

TCH (महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांतील उमेदवार संदर्भात 
कर्नाटक राज्याची TCH परीक्षा उत्तीर्ण) 

(टिप : जे उमेदवार बी.एड ही पात्रता पूर्ण करत असतील त्यांचा विचार नियुक्तीसंदर्भात 
इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या वर्ग अध्यापनासाठी शिक्षक म्हणून करण्यात येईल. तथापि, 
त्यांनी सहा महिन्यांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेचा प्राथमिक शिक्षणशास्त्रातील 
अभ्यासक्रम Bridge ००५8 पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक आहे). 


३३३३ि्यिपथयकसवयवहककमकमपयवावमिषमसूदिककपषकमसककहिक्कवसवपािकककमवसवमकनिसवसायाहििकककिवसकाषपकयसाापसवियाषयिविसापपषपयसय 


शासन शुध्दिपत्रक शा.शि. व क्री. वि. क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९ 


परिशिष्ट “ब” 
अ.क्र । विषय इयत्ता ६वीते८ वीच्या वर्ग अध्यापनासाठी शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक sear 
| इंग्रजी, मराठी , | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदवी परीक्षा किंवा सामान्य पदवी परीक्षा 
हिंदी, उदू, | अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि मान्याता प्राप्त 
कन्नड, सिंधी, | संस्थेची दोन वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास कोणतेही नाव दिले 


तेलुगु, गुजराती, 
तमिळ , 


असो) उत्तीर्ण किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी - बी.एड (fears 
शिक्षण) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


मल्याळम,बंगाली, 
पंजाबी, संस्कृत 


किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
संबंधित विषयातील किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त 
संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयातील एक वर्षांची पदवी (B.Ed.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव 
असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षांची BA.Ed. (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


पशियन 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशियन भाषा विषयातील पदवी परीक्षा किंवा सामान्य पदवी 
परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किंवा अलिम (Aalim) किमान ५०% गुणांसह 
उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास कोणतेही नाव 
दिले असो) उत्तीर्ण किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी - बी.एड 
(विशेष शिक्षण) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (B.Ed.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षांची B.A.Ed. (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


अरेबिक 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अरेबिक भाषा विषयातील पदवी परीक्षा किवा सामान्य पदवी 
परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किंवा अलिम (Aalim) किमान ५०% गुणांसह 
उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास कोणतेही नाव 
दिले असो) उत्तीर्ण किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी - बी.एड 
(विशेष शिक्षण) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (8.£0.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षाची B.A.Ed (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


गणित 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ संख्याशास्त्र विषयातील पदवी परीक्षा किंवा सामान्य 
पदवी परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि दोन 
वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास कोणतेही नाव दिले असो) उत्तीर्ण 
किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी - बी.एड (विशेष शिक्षण ) 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (8.£0.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो,) 

किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षांची B.Sc.Ed. (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


विज्ञान 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकझास्त्र/ रसायनशास्त्र / वनस्पतीझास्त्र/ प्राणीशास्त्र / जीव 
विज्ञान (॥8 596॥1085)/पर्यावरणशास्त्र विषयातील पदवी परीक्षा किंवा सामान्य पदवी 
परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची 
प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास कोणतेही नाव दिले असो) उत्तीर्ण किंवा 
शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी - बी.एड (विशेष शिक्षण ) राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 

किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (B.Ed.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो.) 

किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षांची B.Sc.Ed. (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


इतिहास , भूगोल 
, सामाजिक शास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास/ भूगोल/अर्थशास्त्र/ राज्यशास्त्र / समाजशास्त्र 
विषयातील पदवी परीक्षा किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह 
किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा 
(त्यास कोणतेही नाव दिले असो) उत्तीर्ण किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा 
शिक्षणझारत्र पदवी - बी.एड (विशेष शिक्षण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद 
मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


किंवा 


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (B.Ed.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षांची B.A.Ed./B.Sc.Ed. (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


गणित 
विज्ञान 


आणि 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ संख्याशास्त्र/ भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र/ 
वनस्पतीशास्त्र/ प्राणीशास्त्र/ जीव विज्ञान (Life 5087089/पर्यावरणझासत्र विषयातील 
पदवी परीक्षा किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम वर्षास संबंधित विषयासह किमान ५०% 
गुणांसह उत्तीर्ण आणि दोन वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदविका परीक्षा (त्यास 
कोणतेही नाव दिले असो) उत्तीर्ण किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड ) किंवा शिक्षणशास्त्र 
पदवी - बी.एड (विशेष शिक्षण ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून 
उत्तीर्ण. 


किंवा 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या २००२ च्या तरतूदीनुसार मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ४५% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यता प्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र 
विषयातील एक वर्षांची पदवी (B.Ed.) उत्तीर्ण (त्यास कोणतेही नाव असो.) 


किंवा 

मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० % गुणांसह उच्च माध्यमिक (किंवा समकक्ष )परीक्षा 
उत्तीर्ण आणि संबंधित विषयातील ४ वर्षांची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी परीक्षा 
(B.El.Ed.) उत्तीर्ण किंवा ४ वर्षाची B.Sc.Ed (किंवा समकक्ष) परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून उत्तीर्ण. 


KKKKKKKKKKKKKKKEKK KKK KK KKK KEKKKEKKERRERERKERKERKRKR 


शासन शुध्दिपत्रक शा.शि. व क्री. वि. क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९ 


परिशिष्ट “क 
विषय इयत्ता ९ वी व १० वीच्या वर्गासाठी शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता 
१ इंग्रजी, मराठी, | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सबंधित विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा 
हिंदी, उदू, | अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान yo % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
कन्नड, सिंधी, | अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा 
तेलुगु, गुजराती, | उत्तीर्ण 
तमिळ, मल्याळम, | किंवा 
बंगाली , पंजाबी, | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची संबंधित विषयातील 
संस्कृत , पाली , | पदवी परीक्षा BA.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह 
अर्धमागधी, उत्तीर्ण 
जर्मन, फ्रेंच, 
रशियन, जपानी 
२ पशियन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशियन विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा 
अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किंवा आलिम (Aalim) किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी 
(बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
B.A.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 
3 अरेबिक मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अरेबिक विषयातीळ पदवी किवा सामान्य पदवी परीक्षा 
अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किंवा आलिम (Aalim) किंवा फाजिल (Fazil) किमान 
५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून 
शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 
किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
B.A.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 
8 गणित मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ संख्याशास्त्र विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी 


परीक्षा अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 


किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
Bsc.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 


विज्ञान 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / वनस्पतीझशास्त्र/ प्राणीशास््र/ 
जीव विज्ञान (Life 5०87085)/पर्यावरणशास्त्र विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी 
परीक्षा अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा 
उत्तीर्ण 

किंवा 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
Bsc.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण 


इतिहास 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ विषयातील पदवी 
किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५० % गुणांसह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र 
पदवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 


किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
B.A.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 


भूगोल 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भूगोळ विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम 
वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 


किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
B.A.Ed./ Bsc.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 


गणित व विज्ञान 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ संख्याशास्त्र / भौतिकशास्त्र / रसायनशास््र/ 
वनस्पतीशास्त्र/ प्राणीशास्त्र/ जीव विज्ञान (Life 5०81069)/पर्यावरणशास्त्र विषयातील 
पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५० % 
गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून 
शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 


किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
Bsc.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण 


सामाजिक शास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची इतिहास /भूगोळ / समाजशास्त्र/ राज्यशास्त्र/ अर्थशास्त्र 
विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह 
किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त 
संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा उत्तीर्ण 


किंवा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची पदवी परीक्षा 
B.A.Ed/ Bsc.Ed. (किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५० % गुणांसह 
उत्तीर्ण 


१० 


संरक्षणशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदवी किंवा सामान्य पदवी परीक्षा 
अंतिम वर्षात संबंधित विषयासह किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण मान्यताप्राप्त संस्थेतून शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड) परीक्षा उतीर्ण 

किंवा 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षाची पदवी परीक्षा 
8./.20./8.9०.€0.(किंवा समकक्ष) संबंधित विषयातून किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण. 


११, 


शारीरिक शिक्षण 


शारीरिक शिक्षण या ऐच्छिक विषयासह पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह उत्तीर्ण 
किंवा 

शारीरिक शिक्षण या ऐच्छिक विषयासह पदवी परीक्षा किमान ४५ % गुणांसह उत्तीर्ण 
आणि भारतीय विद्यापीठे किंवा भारतीय ऑलिम्पिक संघटना यांचे मार्फत आयोजित 
क्रिडा / मैदानी खेळ क्रिडा स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय किंवा राज्य किंवा आंतरविद्यापीठ 
स्तरावर सहभाग प्रमाणपत्र 

किंवा 

पदवी परीक्षा किमान ४५ % गुणांसह उत्तीर्ण आणि भारतीय विद्यापीठे किंवा भारतीय 
ऑलिम्पिक संघटना यांचे मार्फत आयोजित क्रिडा / मैदानी खेळ क्रिडा स्पर्धांमध्ये 
राष्ट्रीय किंवा राज्य किंवा आंतरविद्यापीठ स्तरावर सहभाग प्रमाणपत्र 

किंवा 

सेवेत असलेल्या प्रतिनियुक्‍त उमेदवारांचे संदर्भात (प्रशिक्षित शारिरीक शिक्षण शिक्षक 
/प्रशिक्षक ) 

किमान ४५ % गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदने 
अधिसुचित केल्याप्रमाणे (मान्यता निकष आणि प्रक्रिया नियम व अटी २००९ नुसार ) 
किमान ३ वर्ष अध्यापनाचा अनुभव 

किंवा 

शारीरिक शिक्षण विषयातील पदवी परीक्षा किमान ४० % गुणांसह उत्तीर्ण 

किंवा 

शारीरिक शिक्षण या वैकल्पिक विषयासह पदवी परीक्षा किमान vo % गुणांसह उत्तीर्ण 
किंवा 

शालेय , आंतर महाविद्यालयीन स्तरावर आयोजित क्रीडा/ मैदानी खेळांमध्ये सहभागी 
पदवीधर उमेदवार किंवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (मान्यता निकष व प्रक्रिया ) 
नियम २००७. अधिसुचना १०.१२.२००७ नुसार NCC -C’ प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवार 
किंवा 


३ वर्षाची शारीरिक शिक्षण विषयातील पदवी परीक्षा 8.2.६0. किवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 

किंवा 

राज्य/ विद्यापीठीय स्तरावर क्रीडा / मैदानी खेळ स्पर्धामध्ये सहभागी पदवीधर 
उमेदवार 

किंवा 

आंतर महाविद्यालयीन स्तरावर आयोजित क्रीडा/ मैदानी खेळांमध्ये प्रथम किंवा 
द्वितीय किंवा तृतीय स्थान प्राप्त आणि NCC -७' प्रमाणपत्र प्राप्त किंवा साहसी, 
धाडसी खेळ/क्रिडा प्रकारातील मूलभुत अभ्यासक्रम उत्तीर्ण पदवीधर उमेदवार 

किंवा 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद ,अधिसुचना १३.११.२००२ मध्ये अधिसुचित 
केल्याप्रमाणे (मान्यता प्रस्ताव , प्रस्तावा दाखल करणेची कालमर्यादा , अध्यापक 
शिक्षण कार्यक्रम/ अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मान्यता व त्यासाठी पूर्ण करावयाचे 
नियम आणि निकष )नियम २००९ . नुसार क्रिडा विज्ञान , क्रिडा व्यवस्थापन , क्रिडा 
प्रशिक्षण , योगा, ऑलिम्पिक शिक्षण , क्रिडा पत्रकारीता इत्यादी मधील एक वर्षाचे 
प्रशिक्षण व पदवी 


आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून किमान १ वर्ष कालावधीची 
शारीरिक शिक्षण विषयातील पदवी (B.P.Ed.) किंवा समकक्ष उत्तीर्ण 


KKKKKKKKEKKKKEKRKKEKERKEKRKER 


शासन शुध्दिपत्रक शा.शि. व क्री. वि. क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१ दि. २५ फेब्रुवारी, 2098 


परिशिष्ट “ड 


अध्यापनाचे विषय 


इयत्ता ११ वी व १२ वी (उच्च माध्यमिक स्तरासाठी ) शिक्षकांची शैक्षणिक व 
व्यावसायिक अर्हता 


इंग्रजी , मराठी, हिंदी, 
उदू, कन्नड, सिंधी, तेलुगु, 
गुजराती, तमिळ , 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.६०.)परीक्षा 


मल्याळम, बंगाली, पंजाबी, 
संस्कृत , पाली 


उत्तीर्ण 
किंवा 


अर्धमागधी , जर्मन , फ्रेच 
रशियन, जपानी, स्पॅनिश, 
चिनी, 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची बी.ए.एड 
(8./.€0.) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


Usa 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशियन विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (B.Ed. aCe 
उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्शियन विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


अरेबिक 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अरेबिक विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (0972/) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा 
उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अरेबिक विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षाची बी.ए.एड 
(B.A.Ed.) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


महाराष्ट्री प्राकृत 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संस्कृत/ पाळी/ अर्धमागधी विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी परीक्षा किमान yo % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) 
सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून 
बी.एड (B.Ed ten उत्तीर्ण 

किंवा 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संस्कृत/ पाली/ अर्धमागधी विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा Credit Grade (CGPA’) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
बी.ए.एड (B.A.Ed,) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


गणित 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित / संख्याशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड 
(B.Ed Wen उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित / संख्याशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’)) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
8./.₹0./ Bsc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


इतिहास, 
भूगोल,राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र,  मानसडास्त्र, 
भूशास्त्र /समाजशास्त्र/ 
संरक्षणशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा 
उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षाची 8.१.£०./ 
Bsc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


achat 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची तर्कशास््र/तत्वज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड 
(B.Ed Wien उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची तत्वज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची बी.ए.एड 
(B.A.Ed,) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


वस्त्रशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Textile Chemistry विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड 
(B.Ed Wan उत्तीर्ण 

किंवा 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Textile Chemistry विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह 
उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
Bsc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


शिक्षणशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून किमान ५०% गुणांसह 
किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणश्ासत्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
B.A.Ed./ Bsc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


| 


भौतिकडास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear 
Physics विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची Bsc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


| 


रसायनशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical) विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५०% 
गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 
किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Chemistry (Organic/Inorganic/Physical/ 
Biochemistry/ Analytical) विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५०% 
गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (0972/) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षाची Bsc.Ed. किंवा 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


१२ 


जीवशास्त्र 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 
Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 


परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.£0.)परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Botany/ Zoology/ Environmental Science/ 
Life Sciences/ Bio Sciences/Microbiology/ Molecular Biology/ Plant 


Physiology/Biotechnology/Agriculture and Pest Management/ 
Genetics विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 35०.६0. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


१३ 


पशुविज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
Animal Science and 


Technology 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह 
किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Veterinary Sciences/Biotechnology/Zoology/ 
Life Sciences विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह 
किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 85०.€0. किंवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 


| 


कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
Agricultural Science 


and Technology 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Agriculture Sciences/Biotechnology/Botany/ 
Life Sciences/ Microbiology विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० 
% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 
किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Agriculture Sciences/ Biotechnology 
/Botany/ Life Sciences/ Microbiology विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
350.2. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


१५ 


अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान 
Food 
Technology 


Science and 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Food Science/ Food Processing/Food 
Technology विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५०% गुणांसह किंवा 
समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची = Food Science/ Food Processing/Food 
Technology विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह 
किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक 


शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 85०.€0. किंवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 


१६ 


गृह व्यवस्थापन 
Home Management 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Te. विज्ञान (Home Science)/ Home Economics 
विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष 
Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद 
मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची We विज्ञान (Home Science)/ Home Economics 
विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० % गुणांसह किंवा समकक्ष 
Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद 
मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची B.A.Ed/ B.Sc.Ed. किंवा समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण 


7 


माहिती तंत्रज्ञान 
Information Technology 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Computer Science/ Computer Application/ 
Information Technology/ Computer Management विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी परीक्षा किमान ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) 
सह उत्तीर्ण 


१८ 


पुस्तकपालन व लेखाकर्म 
Book 
Accountancy 


keeping and 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.६०.)परीक्षा 
उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० 
% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (0974) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची B.A.Ed किंवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 

टीप : M.Com Applied / Business Economics असणारे उमेदवार पात्र 
नसतील. 


१९ 


वाणिज्य संघटन व 
व्यवस्थापन 

Organization of 
Commerce and 


management 


मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून 8.50.परीक्षा उत्तीर्ण 
किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० 
% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (99२५) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची B.A.Ed किंवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 


टीप : M.Com Applied / Business Economics असणारे उमेदवार पात्र 
नसतील. 


२० चिटणीसाची कार्यपद्धती | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
Secretarial Practice ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.50.)परीक्षा 
उत्तीर्ण 
किंवा 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
५० % गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (09724) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 8..50 किंवा 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.com Applied / Business Economics असणारे उमेदवार पात्र 
नसतील. 
२१ सहकार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान 
Co-operation ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण आणि 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (3.5.)परीक्षा 
उत्तीर्ण 
किंवा 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी परीक्षा किमान ५० 
% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (99२५) सह उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 8.9. किंवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
टीप : M.Com Applied / Business Economics असणारे उमेदवार पात्र 
नसतील. 
२२ Design and Colour Graphic Designing सह GD Art / Architecture पदवी परीक्षा उत्तीर्ण 
२२ History of Arts and | Graphic Designing सह GD Art / Architecture पदवी परीक्षा उत्तीर्ण 
Appreciation 
२४ History of Development | मान्यताप्राप्त संस्था/ विद्यापीठाची संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
of Indian Music, Vocal | किमान ५०% गुणांसह (किंवा समकक्ष) उत्तीर्ण आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण 
Light Music, Vocal | परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड (8.€0.)परीक्षा उत्तीर्ण 
Classical music, 
Instrumental Music 
24 =| Child Development मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Home Science/ Home Economics 


are विकास 


/Psychology/ Child Development विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 


किमान 40% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड 

(B.Ed Wan उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Home Science/ Home Economics 
/Psychology/ Child Development विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
किमान ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA*) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
बी.ए.एड (B.Sc.Ed.) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


२६ | Health and physical मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान ५०% गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि 
Education राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून शारीरिक शिक्षण 
आरोग्य व शारीरिक विषयातील पदव्युत्तर पदवी (M.P.Ed. ) परीक्षा उत्तीर्ण 
शिक्षण 

219 | Environment Education | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरणशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 


पर्यावरण शिक्षण 


किमान ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून बी.एड 

(B.Ed Wien उत्तीर्ण 

किंवा 

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरणशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा 
किमान ५०% गुणांसह किंवा समकक्ष Credit Grade (CGPA’) सह उत्तीर्ण 
आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त संस्थेतून ४ वर्षांची 
B.Sc.Ed किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


Note: * CGPA - Cumulative Grade Point Average 


KKKKKKKKK KKK KKK KEKE KKK KKK KKK KKK KKK KEK AKA KEK KKK KKK KKK KEK KKK KKK म ममी KK EKER KKK KERR KARR RAR ममा म मम ARERERKKRRE 


